एकात्मिक प्रकल्प व्यवस्थापन (Unified 
Project Management Unit-UPMU) 
कक्षांतर्गत शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण व 
सुसुत्रीकरण करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त 
व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचे 
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.६३ /ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ८ मार्च , २०२३. 
संदर्भ - १. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क .६३/ल-१, 
दिनांक १८.४.२०२२. 
२. जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचे दिनांक १६.१.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा असून खुद्द महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक 
विभाग तसेच भूमी अभिलेख विभाग हे स्थावर मालमत्तांशी संबंधित कामकाज हाताळतात. महसूल, भूमि 
अभिलेख व नोंदणी विभागाअंतर्गत पार पाडण्यात येणाऱ्या अर्धन्यायिक व प्रशासकीय कामकाजाची 
व्याप्ती अत्यंत मोठी आहे. याकामी विविध विषयांबाबत कायदेशीर तरतुदींनुसार करावयाच्या 
कामकाजाबाबत वेळोवेळी शासन निर्णय व शासन परिपत्रकांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. 
एकाच विषयाबाबत वेगवेगळ्या कालावधीत निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या/झासन परिपत्रकांच्या 
आधारे कार्यवाही करणे आवश्‍यक असते. याकरीता झासन निर्णयांचे एकत्रीकरण व सुसुत्रीकरण 
करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन 
करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास संदर्भ क्र. २ अन्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 
महसूल विभाग (खुद्द), नोंदणी व मुद्रांक विभाग तसेच भूमी अभिलेख विभाग त्याचबरोबर 
भूसंपादन शाखा तसेच मदत व पुनर्वसन विभाग या सर्व विभागातील संगणकीकरणाच्या कामकाजाचे 
परिचालन, व्यवहार्यता, राज्यव्यापी अंमलबजावणी तसेच समन्वयाच्या अनुषंगाने एकात्मिक प्रकल्प 
अंमलबजावणी कक्ष (Unified Project Management Unit-UPMU) स्थापन करण्यात आले आहे. 
एकात्मिक प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (Unified Project Management Unit-UPMU) अंतर्गत शासन 
निर्णयांचे एकत्रीकरण व सुसुत्रीकरण करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम समितीतील पदनाम 
।_१__| जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे. अध्यक्ष 
२  । नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे. सह अध्यक्ष 
३3 | विभागीय आयुक्त, पुणे. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.६३ /ल-१ 


४  । विभागीय आयुक्त, नाशिक. सदस्य 

५  । जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर. सदस्य 

६ । एकात्मिक प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, प्रभारी अधिकारी सदस्य 
संबंधित सह सचिव/उप सचिव, महसूल व वन विभाग निमंत्रित सदस्य 
राज्य समन्वयक, ई -फेरफार प्रकल्प, पुणे. सदस्य 
अपर जिल्हाधिकारी - 9 सदस्य 

| do | उपजिल्हाधिकारी -१ सदस्य 

।_११_ | नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक -१ सदस्य 

१२ | सह जिल्हानिबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी -१ सदस्य 

१३ | जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख -१ सदस्य 

१४ | उप अधिक्षक भूमी अभिलेख /नगर भूमापन अधिकारी सदस्य 

१५ । नायब तहसिलदार-१ सदस्य 

१६ | अपर जिल्हाधिकारी, एकात्मिक प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष सदस्य सचिव 


उपरोक्त अनु. ९ ते १५ वरील सदस्यांचे नामनिर्देशन जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमि 


अभिलेख, पुणे व नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे स्तरावरून निश्चित करण्यात यावे. 


2. 


9: 


सदर समितीची कार्यकक्षा :- 

१. महसूल, भूमि अभिलेख व नोंदणी विभागांतर्गत शासन निर्णय/शासन परिपत्रके/मार्गदर्शक 

सुचना इ.यांचे विषयानुसार दिनांक ३१.१२.२०२२ अखेरचे संकलन करणे. 

२. याबाबत समितीने दर महिन्याला आढावा बैठका घेऊन प्रचलित शासन निर्णय/शासन 
परिपत्रके/ मार्गदर्शक सुचना इ. बाबत संकलनाअंती चर्चा करून व आवश्यक त्या बाबींचे 
एकत्रिकरण करून सुधारित शासन निर्णय/परिपत्रक/मार्गदर्शक सुचना इ. बाबत प्रारूप 
सादर करण्यात यावे. 

३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही दर पाच वर्षांनी करण्यात यावी. 

४. उपरोक्त मुद्या क्र.१ व २ बाबत कार्यवाही करून अंतरीम अहवाल २ महिन्यांमध्ये सादर 
करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८१४४९३९७७१९ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


गा वा eee RAMESH 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. NAMDEO JAGTAP 


(रमेश जगताप) 
अवर सचिव 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. विभागीय आयुक्त, पुणे. 


Cc “७ AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.६३ /ल-१ 


८. विभागीय आयुकत, नाशिक. 

९. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

१०.सर्व जिल्हाधिकारी. 

११. एकात्मिक प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, प्रभारी अधिकारी 

१२. राज्य समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प, पुणे. 

१९.सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.सह सचिव (भुसंपादन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.उप सचिव (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.उप सचिव (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग. 
२३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर . 
२४.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा) मुंबई. 

२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२६.निवासी ळेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई. 

२७. निवड नस्ती (ल-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


